“उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब)” या संवर्गाच्या 
दि.०१.०१.२०१८ च्या स्थितीस अनुसरुन अंतिम 
पूरक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११८/प्र.क्र.9४/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११८/१९७/प्र.क्र.६४/उद्योग-३, दि.१६.०५.२०१८ 
३) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११८/प्र.क्र.७४/उद्योग-३, दि.३०.०६.२०१८ 
४) उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.उसं/आस्थापना-१/ उ.अ.(तां) /अंतिम पूरक ज्ये.सू. 
(गट-ब)/२०१८/ओ-१४१३, दि.१९.०७.२०१८ 
शासन परिपत्रक :- 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग अधिकारी (तांत्रिक (गट-ब)” या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
दि.०७.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात 
आला नसल्याने सदर अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ च्या स्थितीस अनुसरुन तात्पुरती पूरक ज्येष्ठतासूची 
संदर्भ क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उद्योग संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये 
सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांच्या अनुषंगाने 
“दि.०१.०१.२०१८ च्या स्थितीस अनुसरुन “उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब)” या संवर्गाची अंतिम पूरक 
ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
२. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
बदल करण्यात येईल. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०७१४४७१६५०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Jagatrao १000200 chan ne 


and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f2532e3222ba749d8a67dd 1 Ob00f555be2633055b547af 


Ka | e 40ebd3801 efd71800, cn=Santosh Jagatrao Kale 
Date: 2018.08.08 15:46:46 +05'30' 
(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी. 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११८/प्र.क्र.9७४/उद्योग-३, दि.०७.०८.२०१८ सोबतचे प्रपत्र "अ 


उद्योग संचालनालयातील "उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब)" या संवर्गात दि.०१.०१.२०१८ च्या स्थितीस अनुसरुन अंतिम पूरक ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता =| सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्तीनंतर प्रवर्ग दिनांक (सरळसेवेने / मर्यादित दिनांक / दिनांक अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
(वैध / अवैध) गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष) 
Ez 2 3 | ४ | ५ & | le ८ ९ | | [1१ | 
| १० (अ) श्रीमती ह.मौ.मुजावर इ.मा.व. ०१.०५.१९७२ | ३०.०१.२००२ नामनिर्देशन ३१.१२.२०१२ | ३०.०४.२०३० एम.एससी. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ 
(वैध) (केमिस्ट्री) ।प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ अन्वये 
एम.फिल. | salt अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
(केमिस्ट्री) नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ 
उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ नुसार विस्तार अधिकारी 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमीची सेवा 
विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/ 
उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


दि.९४.०७.२०१९८ रोजी निधन झाले. 


१३ (अ) श्रीमती सु.व.बावनकुळे 
पूर्वीचे नांव- 
(कु.शा.इं.बडवाईक) 


इ.मा.व. 
(वैध) 


३०.०१.१९६६ 


१२.०८.१९८५ 


नामनिर्देशन 


३१.१२.२०१२ 


३१.०१.२०२४ बी.एस.सी. 


एम.कॉम. 
एमआय 
आरपीएम 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/ 
उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ अन्वये उद्योग अधिकारी 
(तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ 
उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ नुसार उद्योग निरीक्षक (क.श्रे), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान 
सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/ 
उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


१३ (ब) श्री.हे.के.बदर 


खुला 


०१.०५.१९७२ 


०६.०६.१९९७ 


नामनिर्देशन 


३१.१२.२०१२ 


३०.०४.२०३० एम.एस.सी. 


(फिजिक्स) 
एलएलएम 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ 
प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ 
उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ अन्वये निरीक्षक, वैधमापन 
शास्त्र,विभागीय कार्यालय, नागपूर या पूर्वाश्रमीची 

सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत 

आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/ 
उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


शिक | Tats अनुसूचित जमाती | 23.08.9829 | 26.06.2008 नामनिर्देशन १५.०३.२०१३ | ३०.०६.२०३९ | एम.एस्सी. ।शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ 
(वैध) (अँग्री) प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) वर्ग-२ या पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शासन पत्र क्र.आयएसटी-२०११/२०३५/ 
प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.०२.०४.२०१३ अन्वये 
श्री.बांगर यांना उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) 
(गट-ब) या पदावर पदस्थापना स्विकारण्यास 


दि.२०.०३.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१३/१४८/प्र.क्र.२८/ 
उद्योग-३, दि.२४.०६.२०१४ नुसार कृषी पर्यवेक्षक, 
विभागीय कृषी सह संचालक, पुणे-५ या 
पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस 


जोडून देण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/ 
उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


२० (अ) 


श्री.दि.कि.शिवदास 


अनुसूचित जाती 
(वैध) 


२७.०७.१९८१ 


१२.१०.२०११ 


नामनिर्देशन 


०७.१२.२०१३ 


३१.०७.२०३९ 


बी.ई. 
(मेकॅनिकल) 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ 
प्र.क्र.५४/उद्योग-३, दि.०७.१२.२०१३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) या संवर्गात 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. 


मूळ नियुक्‍ती दि.१२.१०.२०११ रोजी सहाय्यक 


अधिव्याख्याता या पदावर शासकीय तांत्रिक 


विद्यालय, चांदवड, जि.नाशिक येथे रुजू. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ 
उद्योग-३, दि.०२.११.२०१५ अन्वये सहाय्यक 
अधिव्याख्याता, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, 


ता.चांदवड,जिल्हा-नाशिक या पूर्वाश्रमीची सेवा 


विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/ 
उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


२० (ब) 


श्री.कि.व.जाधव 


अनुसूचित जाती 
(वैध) 


२५.१२.१९८१ 


२१.०६.२००७ 


नामनिर्देशन 


२०.०१.२०१४ 


३१.१२.२०३९ 


बी.ई. 
(इलेक्ट्रॉनिक्स) 


व 


टेलीकम्युनिकेशन 
एमबीए (एचआर) 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/प्र.क्र.५४/ 
उद्योग-३, दि.०७.१२.२०१३ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां.) 
गट-ब या संवर्गातनामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाली असून 


सदर पदावर दि.२०.०१.२०१४ रोजी रुजू. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ 


उद्योग-३, दि.०२.११.२०१५ नुसार वरिष्ठ अनुभाग 


अभियंता, पश्चिम रेल्वे (केंद्र शासन) या पूर्वाश्रमीची सेवा 


विद्यमान सेवेस जोडून देण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१६/३८८/प्र.क्र.६३/ 
उद्योग-३, दि.२९.६.२०१६ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


२० (क) 


श्री.प्र.द.हणबर 


खुला 
(सर्वसाधारण 


प्रवर्ग बदल 
इ.मा.व. 
वैधता प्रमाणपत्र 


दि.०२.०४.२०१४) 


१६.१२.१९६६ 


१९.०९.१९९५ 


नामनिर्देशन 


०७.१२.२०१३ 


३१.१२.२०२४ 


बी.ई. 
(मेकॅनिक) 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१३/२४५/ 
प्र.क्र.५४/उद्योग-३, दि.०७.१२.२०१३ अन्वये 
उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट-ब) या संवर्गात 
नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 


शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०१५/प्र.क्र.६६/ 
उद्योग-३, दि.०२.११.२०१५ अन्वये विस्तार अधिकारी 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमीची 
सेवा विद्यमान सेवेस जोडून देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/ 
उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ अन्वये परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करुन उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) (गट ब) 


या पदावरील नियुक्ती नियमित करण्यात आली आहे. 


